महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२२/प्र.क.१७६/१३-ओ 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक: ०१ नोव्हेंबर, २०२२ 


विषय:- उपविभागीय कृषि अधिकारी, काटोल, जि.नागपूर कार्यालयाच्या अधिनस्त 
तालुका गुणन प्रक्षेत्र, ढिवरवाडी, तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र, नरखेड व तालुका, 
बीज गुणन प्रक्षेत्र, गौंडखेरी या प्रक्षेत्रावरील २४०१ ०२६१ (१३-कार्यालयीन खर्च) 
आणि २४०१ १७२२ लेखाशिर्षांतर्गत (१३-कार्यालयीन खर्च) याबाबी खाळीळ 
प्रलंबित जाहिरातीच्या रु.५१,२८१/-देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 
संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/विनियम, 
दि.१७/४/२०१२५. 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/लेखा-१/आस्था/लेपूम/देयक/नागपूर/ 
३४९५१/२०२२, दि.१४/१०/२०२२. 


ज्ञापन : 

उपविभागीय कृषि अधिकारी, काटोल, जि.नागपूर कार्यालयाच्या अधिनस्त तालुका बीज गुणन 
प्रक्षेत्र, ढिवरवाडी, तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र, नरखेड व तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र, गौंडखेरी, जि.नागपूर 
या प्रक्षेत्रावरील दिलेल्या जाहिरातीचे देयक रु.२५,४१०/- आणि आदर्श फळरोपववाटिका, गौंडखेरी या 
प्रक्षेत्रावरील दिलेल्या जाहिरातीचे देयक रु.२५,८७१/- Sail एकूण रु.५१,२८१/- (अक्षरी रुपये एकावन्न 
हजार आठडो एकाहत्तर फक्त) खालीलप्रमाणे अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. प्रक्षेत्र कालावधी देयकाचा प्रकार एव रक्‍कम 
क्र 
षि तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र, ढिवरवाडी १३/०६/२०१८ ते | १३-कार्यालयीन | २४०१०२६१ | रु.२५,४१०/- 
तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र, नरखेड २५/०१/२०२० खर्च 
तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र, गौंडखेरी 
२ आदर्श फळरोपववाटिका, गौडखेरी ०६/०९/२०१९ ते | १३-कार्यालयीन | २४०१ १७२२ | रु.२५,८७१/- 
१५/०२/२०२० खर्च 
एकूण रक्‍्कम:- | रु.५१,२८१/- 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
भाग-पहिला, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३-बी बीयाणे, १०३ (००) (०१) 
तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च आणि मागणी क्र.डी-३, २४०१- 
पिकसंवर्धन, ११९-बागायती व भाजीपाला पिके, ११९(०३) रोपमळे, (03)(09) भाजीपाला रोपमळे, फळे 
रोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीखाळी सन २०२२-२३ 
करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२२/प्र.क.१७६/१३-ओ 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय व 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व 
संबंधितावर राहील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२११०११६२४०७७१०१ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. FATIH ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्‍त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. विभागीय कृषी संहसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 

५. उप विभागीय कृषी अधिकारी, काटोल, जि.नागपूर 

६. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 

७. महालेखापाल-१/२( लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर 

८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई-३२ 

११. निवडनस्ती/१३ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


